शासकीय इमारतीच्या देखभाल व 


दुरुस्तीच्या (उद्याने व उपवने) 
आर्थिक व भौतिक प्रमाणकात 
सुधारणा करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्र. बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.४५/इमा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :१३ जून, २०१९ 
वाचा :- १) शासन परिपत्रक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक बीडीजी-१०८८/ 
सीआर- १४०/इमारती-२, दिनांक १९ मार्च १९९१. 
२) शासन निर्णय क्रमांक-बीडीजी-२००५/प्र.क्र.५३/इमारती-१ दिनांक २५ नोव्हेंबर २००५. 


प्रस्तावना :- 

शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक बीडीजी-१०८८/ सीआर- १४०/इमारती-२, 
दिनांक १९ मार्च १९९१ अन्वये विविध प्रकारच्या इमारतींसाठी प्रमाणके विहित करण्यात आली आहेत. सदर 
प्रमाणके निश्चित होऊन १२ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. दरम्यान भाववाढ निर्देशांकानुसार साहित्याच्या व 
मजुरीच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. तथापि त्याप्रमाणात देखभाल दुरुस्तीच्या आर्थिक व भौतिक प्रमाणकात 
वाढ झाली नसल्याने देखभाल दुरुस्तीकरिता कमी प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. सबब भाववाढ निर्देशांकाच्या 
अनुषंगाने उपवने व उद्याने यांच्या आर्थिक व भौतिक प्रमाणकांचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय- 
दिनांक १९ मार्च, १९९१ च्या शासन परिपत्रकानुसार निश्चित केलेली इमारती दुरुस्ती व देखभालीची 

आर्थिक प्रमाणके एप्रिल, २००५ च्या भाववाढ निर्देशांकानुसार सुधारित करण्यात आली आहेत. उपरोक्त वाचा क्र. 
२ मधील विवरणपत्र »॥ नुसार उद्याने व उपवने यांची आर्थिक व भौतिक प्रमाणकांत खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. इतर विवरणपत्रामध्ये कोणतीही सुधारणा नसून दिनांक २५ नोव्हेंबर, २००५ च्या शासन 
निर्णयातील इतर विवरणपत्रातील प्रमाणके जशीच्या तशी लागू राहतील. (सोबत विवरणपत्र XI व XII!) 

सदर शासन निर्णय आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१९०६१३१३१०१८६२१८ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Sachin Manikrad 


916 b613, 


shtra, 
\d80dfdae3976edee46d1 bf7934d01469cb4 


serialNumber=40ae84322c80d3e4ea1b574eb3782ed6cb133b 
938933bdf197ed5a1551d8622a, cn=Sachin Manikrao Chivate 


Date: 2019.06.13 12:57:30 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२. सर्व मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.४५/इमा-१ 


३. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव. 

४. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक 

११. सचिव (बांधकाम) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

१२. सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व मुख्य अभियंते/अधिक्षक अभियंते/कार्यकारी अभियंते, सा.बां.विभाग. 
१४. संचाळक, उद्याने व उपवने, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई. 

१५. सर्व उपसचिव/सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१६. सर्व कार्यासने, सा.बां.विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१७. निवड नस्ती - इमारती-१. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.४५/इमा-१ 


Statement XIII 


Revised financial norms for parks and gardens 


1. Administrative Building Compounds: 


2. Residential Building Compounds’ - 


(1) Very Important Gardens ~~ - 
(2) Important Gardens - 
(3) Other Gardens - 


3. Public Gardens 


4. Nurseries 


Rs.40 /Sq.M/Annum 
Rs.30/ Sq.M/Annum 
Rs.23 /Sq.M/Annum 


Rs.23/ Sq.M/Annum 


- Rs.23/ Sq.M/Annum 
- Rs.30 /Sq.M/Annum 


Classification of Gardens 


Sr. | Very Important Gardens Other Gardens 
No. | Important 
Gardens 
1 | Mantralaya Vidhan Bhavan Nagpur/ | Public Gardens 
Pune 
2 | Vidhan Bhavan | MLA Hostel Taluka 
Mumbai level Gardens 
3 | Rajbhavan Circuit house/ Rest house | Other Govt. 
etc Gardens 
4 | High Court Cabinets Ministers / State 
ministers Bungalow and 
other important residential 
gardens 
5 | CM Residence Important Government 
Hospitals/Central 
administrative buildings etc 
i. Chief Justice of | High Court Judge Residence 
High Court 
Residence 
7 | Sahyadri 


Guest House 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.४५/इमा-१ 


Statement XI 


Revised physical norms for maintenance of Park and gardens 


(for ornamental 


and exotic 


plants) 


Category Name of gardens OR | Norms Remarks 
area for maintenance | in 
sq-mtr. 
per mali 
(i)(1)Very Mantralaya and Council | 1000 Works under normal 
important Hall Mumbai, High court maintenance 
buildings and Rajbhavan Sahyadri 
guest house, mumbai 
(2) Important M.L.A Hostel, Circuit | 1800 Sweeping, watering, 
buildings Houses, Rest Houses weeding, pruning, 
General buildings spraying, dustings, 
Council hall Pune lawn mowing, hedge 
/Nagpur, Important clipping, stirring, 
hospitals/institutions top dressings, inter 
cultivation, 
planting, reporting 
etc. 
(3) Other | Administrative buildings | 2200 
buildings other than above 
(IDa) Ministers and equivalent | 1600 
(Residential V.LP & High Court 
buildings justice residences 
(b) residential | Other residential | 1800 
Buildings Buslemes 
(III) Public | Public Parks 2200 
Gardens 
(IV) Nurseries 1000 


1. Minimum one Mali for each scattered garden without affecting above norms. 


Additional staff shall not be appointed without obtaining specific 


sanction of the post from the Government. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.४५/इमा-१ 


2. The garden pathway and other hardscape area inside the garden for the cleaning and 
sweeping purpose, area should be considered as half (50%) of Garden Area. 
3. For maintenance of pots and tree sapling (below 3 mtr height) 1 sq.mt. area should be 


considered. 
4. Following items have not been accounted for in the above norms : 
I. Special work like renovation/ additions/ alteration/ remodeling. 
II. Organizing and or participating in flower shows. 


I. Any unforeseen circumstances 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


